महाराष्ट्र शासन 
गृह बिभाग (पर्यटन) 
शासन निर्णय, क्रमांक एमटीसी २०५०४/९९प्र.क्रॅ.४६३/पर्यटन, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनाक २६ सप्टेंबर, २००५. 


बाचाः- १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक एमटीसी २००४/७/प्रक्र-३०१ खर ३३२/पर्यटन, 
दिनांक २१.०८.२००४ चे (दोन शासननिर्णय) . 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. एमटीसी २००३/७/प्रक्र.२९९/पर्यटन, 
दिनांक २१,८.२००४ चे ( दोन शासन निर्णय,) 
३) कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग महाड विभाग यांचे 
पत्र क्र. का-४/ ३३८४/दि. १.७.२००४ व क्र. का-३(३) दिनांक १०.१२.२००४ 


ग्रस्वावनाः- कोकण विकास पॅकेज तसेच प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत पाली 
पाटणूस रस्त्यासाठी सन २००४-०५ या आर्थिक वर्षाल रु. ९९.८० लाखाचा निधी उपलब्ध 
करुन देण्यात SAT आहे. या रस्त्यातील कि. मी. ८/२०० ते कि. मी. ११/०० यासाठी 
येणा-या रु. ५२,४०,१७२/- च्या खर्चाच्या अंदाजपत्रके ब नकाशे इ.स प्रशासकोय मान्यला 
देण्याचा तसेच त्यासाठी निधी वितरीत करण्याचा प्रस्तात्र शासनाच्या किचाराधीन होला. सदर 
प्रस्तावाचा विचार करुन शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका- १९७८ अ.क्र, ४ परिच्छेद-२७ 
.(२(आ) मधील भाग-१, उपविभाग-३ अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकांरान्वये कार्यकारी अभियंता यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रस्तावित 
केलेल्या खालील पर्यटन स्थळांच्या विकास कामास. ब .रु.५२,४०,१७२/ 
लाखाच्या खालील चार कामांच्या अंदाजपत्रकास खांलील अटी व शर्तीच्या अधीन 
राहून या आदेशान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे 


"अक्र कामाचे नांब 7 sen ! 
8 | पाली पाटणूस रस्ता रा मा ९३ कि मी पाटणूस रस्ता रा. मा. ९३ कि. = रु. १५,६१३४१९/ ! 


; ८7२०० दे ९/०५० रुंदोकरण करणे. र ; 
पाली पाटणूस रस्ता रा. मा. ९३ कि मी. कु१०८२$०ााा! 


Sloe F ९४६०० रुदीकरण करणे. 


DAhuly-05-@r tpurism-15-7-1 


eT Ge eae रती शामा ९३ Cea weee 94,192, 68 2/- 


ee रस्ता रा. मा. ९३ PR. 
नमी Re ae eee ९/०ते१०/ड००रुदीकरणकरणे. ! 1) )औ||3_! 
Dg पाली पाटणूस रस्ता रा. मा. ९३ कि. मो. F, 90,43,088/- 
Sof ¢'20 ते ११/०० रुदोकरण करणे. Be es 
एकूण: : रु. ५२.४०.१७२/- 


(१) प्रशासकीय मंजूरीच्या रक्कमेपेक्षा जास्त खर्च करु नये तसेच निधी 
_ प्राप्त झाल्याशिवाय कोणतेही काम सुरु करुनये. .. 


(२) शासनाची मार्गदर्शक cet a मापदंडे याची कटाक्षांने पालभ करावे. 


(४) कोणत्याही परिस्थितीत काम वित्तीय वर्षात पूर्ण करावे व निधी व्यपगत 
prone नाही याची दक्षता ध्यावी. 


(4) सदर कामाचा आर्थिक a भौतिक प्रगतीचा अहवाल दर "महिन्याच्या १० 
"“ तारखेस शासनास पाठवावा 


*(६) आवश्यक त्या कामांना तांत्रिक मंजूरी देणे बंधनकारक आहे. 


२. यासाठी होणारा खर्च ३४५२-पर्यटन मागणी क्र, बी-७.-०१-पर्यटनासाठी 
पायांभूत.'-सुंविधा-१०१-पर्यटन केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-राज्य 
योजनांतर्गत. थोजना-(०२)(१८) पर्यटन विकासासाठी विविध ठिकाणी मुलभुत 
सुविधाकरिता अनुदान (३४५२ १७७१) या लेखाशिर्षाखाली सन २००५-२००६ या 
आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत केलेल्या निधीतून खर्चा ठाकण्यातं यावा यासंदर्भात 
निधी उपलब्ध झाल्याखेरीज संदर्भाधीन खर्च करण्यात येवू नये. 


9 हा हा निर्णय नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांचे 
अनौपचारिक संदर्भ, ; 39/9892, दिनांक १७,.५,.२००५ व सीआर-३८६ 
(व्यय-८);, दिनांक १३.६.२००५ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


co 
OX peat? 


र. ना. अंबरित ) 


उप सचिव,महाराष्ट्र शासन;गह विभाग 
प्रति, 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-4, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, 


2 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर, 
प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

विभागीय आयुक्त, कोकण 

जिल्हाधिकारी, रायगड, 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई, 
जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय,रायगड, 

जिल्हा. कोषागार अधिकारी, रायगड, 

प्रादेशिक व्यवस्थापक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास नहामंडळ, रत्नागिरी, 
मुख्य अधिकारी, मुरुड-जंजिरा नगरपालिका. 

मुख्य अधिकारी, रायगड नगर परिषद 

कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, रायगड, 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकान विभाग, महाड, जि, रायगड, 
नियोजन विभाग (का.१४१२) मंत्रालय, मुंबई, 

वित्त विभाग (का. व्यय-८/अर्थोपाय)मंत्रालय, मुंबई, 

निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


प्रत माहितीसाठी सादर. 

मा. मंत्री (वित्त ) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. मंत्री ( पर्यटन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.राज्यमंत्री (पर्यटन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान. सचिव (पर्यटन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


जिरणा0$-दया फुणांज्या-15-7-3 


